क्रिकेट सामन्यांसाठी पुरवाव्या लागणाऱ्या 
पोलीस बंदोबस्ताच्या शुल्काची दरनिश्चिती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०३१७/ २०५८/ प्र.क्र.३१/ विजा १अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जून, २०१७. 


वाचा :- १) शासन पत्र क्र. एमआयएससी ०२१६/५४४/प्र.क्र. १८/ विजा १अ, दिनांक १७.३.२०१६. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. १२/ अपोआ / संवसु./ आयपीएल / १७, 
दिनांक २४ मार्च, २०१७. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्रामध्ये मुंबई, नागपूर, पुणे, नवी मुंबई या ठिकाणी क्रिकेटचे सामने आयोजित 
करण्यात येतात. आयोजित केल्या जाणाऱ्या क्रिकेट सामन्यांमध्ये संघाची लोकप्रियता व स्थानिक 
परिस्थिती लक्षात घेऊन सामन्याकरीता आवश्‍यकतेनुसार विशेष बंदोबस्त तैनात करण्यात येतो. 
विविध कालावधीमध्ये विविध ठिकाणी खेळविण्यात येणाऱ्या क्रिकेट सामन्यांकरीता संबंधित क्रिकेट 
बोर्डांना कळविलेल्या बंदोबस्त शुल्काच्या रकमांमध्ये तफावत आढळून आल्यामुळे सदर तफावत 
लक्षात घेता, शासनाच्या पत्र क्र. एमआयएससी ०२१६ /५४४/ प्र.क्र. १८/ विजा १ अ, दिनांक 
१७.०३.२०१६ अन्वये दिनांक ०१.०३.२०१६ ते दिनांक ३१.०३.२०१७ या कालावधीकरीता 
सामनानिहाय ठोक रक्‍कम आकारण्यास झासन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कालावधी 
दिनांक ३१.०३.२०१७ रोजी संपुष्टात आला आहे. सबब, दिनांक ०१.०४.२०१७ ते दिनांक 
३१.०३.२०१८ या कालावधीकरीता दरनिश्चितीची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्रात आयोजित करण्यात आलेल्या क्रिकेट सामन्यांसाठी खालीलप्रमाणे पोलीस 
बंदोबस्ताचे दरशुल्क आकारण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या क्रिकेट सामन्यांकरिता 


अ.क्र. | क्रिकेट सामन्याचा प्रकार प्रत्येक सामन्याचे बंदोबस्त शुल्क 
(१ टी-२० रु. ६६ OR 

एक दिवसीय सामना रु. ६६ OR 

टेस्ट मच रु. ५५ लाख 


नागपूर / पुणे / नवी मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या क्रिकेट सामन्यांकरिता 


अ.क्र. | क्रिकेट सामन्याचा प्रकार प्रत्येक सामन्याचे बंदोबस्त शुल्क 
i | टी-२० रु. ४४ लाख 

एक दिवसीय सामना रु. ४४ लाख 

टेस्ट मॅच रु. ३८.५० लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०३१७/ २०५८/ प्र.क्र.३१/ विशा १अ 


सदर शुल्क आकारताना खालील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात. 


१. सदर शुल्काची रक्‍कम ही सामनानिहाय एक ठोक रक्कम बंदोबस्त खर्च म्हणून निश्चित 
करण्यात आली आहे. 


२. अतिरिक्त बंदोबस्त शुल्क हे अपवादात्मक परिस्थितीतच ( सामन्यांच्या आयोजनाबाबत 
आलेल्या THA विचार करुन) लागू करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीतअतिरीक्त 
पोलीस बंदोबस्त शुल्क हे निश्चित केलेल्या शुल्काच्या २५% पेक्षा अधिक आकारण्यात येऊ 
नये. अतिरिक्‍त बंदोबस्त शुल्क आकारणीसाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 
यांची रितसर परवानगी घ्यावी. 


३. सदर ठोक रकमेमध्ये स्टेडियमच्या आत व बाहेरील सुरक्षा व्यवस्थेचाही समावेश आहे. 


४. सदर क्रिकेट बंदोबस्त शुल्काची रक्‍कम ही डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर (Demand Draft / 
Pay Order) च्या स्वरुपात “ Joint Managing Director, Maharashtra Police Housing 
and Welfare Corporation Ltd. ” च्या नावे Iga तो व्हाईस चेअरमन व व्यवस्थापकिय 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्या स्वाधिन करण्यात 
यावा. सदर जमा रक्कम ही पोलीसांच्या गृहनिर्माण व इतर कल्याणविषयक बाबींकरीता 
घटक कार्यालयांकडून खर्च करण्यात यावी. तसेच, महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व 
कल्याण महामंडळ यांनी क्रिकेट सामन्यांदरम्यान तैनातीस असलेल्या पोलीस अधिकारी / 
कर्मचारी यांना जेवण पुरविणे यासह इतर कल्याणविषयक बाबींची संबंधित पोलीस 
आयुक्‍त अथवा पोलीस अधिक्षक यांच्या मार्फत काळजी घ्यावी 


५. सदर बंदोबस्ताचे शुल्क हे दि. १.४.२०१७ पासून दि. ३१.३.२०१८ पर्यंत लागू करण्यात 
यावेत. 


सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०६२८१५०९५१२५२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Bhanudds 8. न का can 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f8f9b8078a26fcd5e6693203d 1 bf5c64b5230b5 


Ingale a 
(भा.बा.इंगळे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
३. महाळेखापाल- १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
४. अधिदानव लेखा कार्यालय, मुंबई. 
५. वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवड नस्ती (विजा १ओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


